सन २०२१-२२ या शौक्षणिक वर्षामध्ये 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी 
माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये 
शिक्षण देण्याकरिता संस्था/शाळांची निवड 
करण्याबाबत. 

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नानिशा-२०२०/प्र.क्र.9०/का.१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०३ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- 
१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शाआझा-२००८/प्र.क्र.८१/ 
कार्या-१३, दिनांक २८.०८.२००९. 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिजा-२०१६/प्र.क्र.२८०/ 
कार्या-१२, दिनांक २९.०५.२०१७. 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/ 
कार्या-१२, दिनांक १८.०५.२०१८ 
४) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/ 
कार्या-१२, दिनांक ०९.०६.२०१८. 
५) शासन पत्र क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.४२/का-१२, दिनांक २६.०३.२०२१. 
६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.९४/ 
एसडी-६, दिनांक ०७.०७.२०२१. 
७) aa शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२१/ 
प्र.क्र.११३/एसडी-६, दिनांक १०.०८.२०२१. 
८) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२१/ 
प्र.क्र.११३/एसडी-६, दिनांक २४.०९.२०२१. 
९) शासन पत्र क्रमांक नानिशा-२०२०/प्र.क्र.9०/कार्या-१२, दिनांक १९.०७.२०२१ 
अन्वये निर्गमित सचिवस्तरीय समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना:- 


अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी 
शाळांमध्ये शिक्षण देण्याबाबतची योजना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. २८.०८.२००९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात येत आहे. तसेच सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात 
आलेल्या नामांकित झाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांसमवेत योजनेंतर्गत 
प्रवेशित अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती अधिक चांगली होण्याच्या दृष्टीने 
सन २०१७-१८ या शौक्षणिक वर्षापासून इयत्ता १ ली व इयत्ता २ री या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये 
प्रवेशा देण्याबाबत संदर्भ क्रमांक २ येथील दि. २९.५.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्या आलेली आहे. सदर योजना अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणण्याकरिता 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिझा-२०२०/प्र.क्र.9०/का.१२ 


शाळेमध्ये उपलब्ध शौक्षणिक व निवासी सोयी सुविधा आणि त्याच्या दर्जानुसार गुणांकन 
निश्चित करून प्राप्त गुणांकनानुसार शाळांची निवड करणे व शाळांना द्यावयाचे शुल्क 
निर्धारित करण्याकरिता संदर्भ क्रमांक 3 येथील दि. १८.०५.२०१८ व संदर्भ क्रमांक ४ येथील 
दि.०९.०६.२०१८ रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकान्वये सुधारित धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. 


२. कोविड-१९ या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात लॉकडाऊन असल्यामुळे संपुर्ण 
शैक्षणिक संस्था सन २०२०-२१ या काळात काही कालावधीसाठी बंद होत्या. त्या अनुषंगाने 
नामांकित निवासी शाळांना देयके अदा करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन क्रमांक ५ येथील 
दिनांक २६.०३.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याअन्वये सन 
२०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात जून्या नामांकित निवासी शाळांना कायम करण्यात आल्याचे 
समजण्यात येत आहे. 


३. कोविड-१९ या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात सन २०२१ मध्ये पुन्हा लॉकडाऊन 
लागू करण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण शैक्षणिक संस्था काही कालावधीसाठी बंद 
होत्या. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ६ च्या शासन परिपत्रक दिनांक 
०७.०७.२०२१ अन्वये दिनांक १५.०७.२०२१ पासून राज्यातील कोविड मुक्त क्षेत्रात इयत्ता ८ 
वी ते इयत्ता १२ वी चे वर्ग सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ७ च्या शासन परिपत्रक दिनांक १०.०८.२०२१ अन्वये 
दिनांक १७.०८.२०२१ पासून राज्यातील ग्रामीण भागात इयत्ता ५ वी ते इयत्ता ७वी चे वर्गव 
शहरी भागातील इयत्ता ८ वी ते इयत्ता १२ वी चे वर्ग सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. त्याचप्रमाणे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ८ च्या शासन 
परिपत्रक दिनांक २४.०९.२०२१ अन्वये दिनांक ०४.१०.२०२१ पासून राज्यातील ग्रामीण 
भागातील इयत्ता ५ वी ते इयत्ता १२ वी चे वर्ग व शहरी भागातील इयत्ता ८ वी ते इयत्ता १२ वी 
चे वर्ग सुरक्षितपणे सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


४. उपरोक्त वस्तूस्थिती पाहता नामांकित योजने अंतर्गत चालू शैक्षणिक वर्ष सन २०२१- 
२२ करिता सदर योजनेअंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या जुन्या शाळांना कायम 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. 
त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण शैक्षणिक संस्था काही कालावधीसाठी बंद होत्या. नामांकित निवासी 
शाळा योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात शाळांची निवड करण्याबाबत दिनांक 
१४.०७.२०२१ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये झालेल्या 
चर्चेनुसार जुन्या शाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीबाबत आढावा घेणे, तसेच 
संबंधित झाळेच्या शैक्षणिक दर्जाची खात्री केल्यानंतर वाढीव विद्यार्थी देण्याबाबत निर्णय 
घेण्यात यावा, असे निर्देश दिनांक १४.०७.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत देण्यात आले आहे. 
त्यानुसार अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेंतर्गत 
यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या शाळांचे प्रचलित निकषांनुसार गुणांकन करण्यात येऊन 
सदर नामांकित शाळांमध्ये नवीन विद्यार्थी प्रवेशित न करता यापूर्वी प्रवेशित असलेले विद्यार्थी 
पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०२०/प्र.क्र.७०/का.१२ 


सन २०२१-२२ करीता कायम ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळांची यादी 


खालीलप्रमाणे आहे :- 
= प्रकल्प 
at कार्यालयाचे संस्थेचे नाव नामांकित निवासी शाळेचे नाव व पत्ता 
; नाव 
पुरोगामी बेरोजगार नारी 
वि धारणी | 3 महर्षी पब्लिक स्कूल, नवसारी, अमरावती 


बहुउद्देशिय संस्था, अमरावती 


भावना पब्लिक स्कूल, देगाव, ता. रिसोड, 


बहुउद्देशिय संस्था, बुलढाणा 


२ | अकोला | महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठाण, वाशिम ना 
जि. वाशिम 
अवतार मेहेरबाबा बहुउद्देशिय a 
घो त्या «aera E ज्ञानपिठ shea मिडीयम, अंजनगाव 
३ धारणी : , ता. दर्यापूर, सुर्जी, जि. अमरावती 
ener , जि. अमरावती 
जि. अमरावती 
ol शी श्री. दादासाहेब गवई चॅरीटेबल | लोटस इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
ट्रस्ट, अमरावती SIAR, अमरावती 
दर्यापूर इंग्लिश प्रायमरी अँन्ड सेकंडरी 
बरणी दर्यापूर एज्युकेशन सोसायटी, ki 8 सासन रामपूर 
4 धारणी ames हायस्कूल, सासन , ता. दर्यापूर, 
ता. दर्यापूर, जि. Rote 
जि. 
cade डॉ. मुकूंदराव के. पवार शैक्षणिक | डॉ. मुकुंदराव के. पवार पब्लिक स्कूल, 
& धारणी वे हाण त वती 
प्रतिष्ठाण, अमरावती , जि. अमरावती 
पुसद राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज | के. इश्वर देशमुख डे बोडिंग स्कूल, दिग्रस, 
9 पुसद बहुउद्देशिय पख ne 
बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था जि. यवतमाळ 
जीवन विकास कारन्वेट डोणगाव, ता. 
८ । अकोला | भगिनी निवेदिता ट्रस्ट, बुलढाणा | मेहकर, जि. बुलढाणा (डे बोर्डिंग करीता 
५० विद्यार्थी) 
श्री. मोतीरामजी ठाकरे शिक्षण ववे ततर चवीत efter स्कूल 
क क पत कर पव यशवंतराव चव्हाण प्रायमरी इंग्लिश 
९ | अकोला । प्रसारक मंडळ, , ता. पाळत eect 
नाळ या या axa, जि. वाशिम 
eu, जि. वाशिम भ 
aoe श्रीकृष्ण बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, | सनराईज इंग्लिश स्कूल, लोहारा, जि. 
क पाढरकावडा या aes 
यवतमाळ यवतमाळ 
तहास जहा श्री. शिवाजी बहुउद्देशिय संस्था, | tp ऑफ ब्रिलीयंट, मेटीखेडा रोड, 
i न| SIGS Cs a याते SS Se 
, जि. यवतमाळ , जि. यवतमाळ 
ere ईश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ, | मार्कडेय पब्लिक स्कूल, वरडगाव, ता. 
| WAST | es ee Cay 
यवतमाळ , जि. यवतमाळ 
See पैनगंगा बहुउद्देशिय संस्था, | रेड़ीस कॉन्व्हेंट, पाटणबोरी, ता. केळापूर, 
१३ | पांढरकवडा | ३दतमाळ यवत 
यवतमाळ जि. यवतमाळ 
eed श्री. सत्यसाई बहुउद्देशिय शिक्षण | Sot पब्लिक स्कूल, वडकी, ता. 
१४ | पांढरकवडा तात य म वत 
प्रशिक्षण , यवतमाळ , जि. यवतमाळ 
ee धर्मवीर द. धि. रहाते शिक्षण व | सेंट्रल पब्लिक स्कूल, मेहकर, ता. मेहकर, 
१५।॥ अकोला 


जि. बुलढाणा 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिझा-२०२०/प्र.क्र.9०/का.१२ 


पूर्णा कावेरी शिक्षण संस्था, 


लिटील वंडर्स इंग्लिश स्कूल, सिल्लोड, जि. 


१ अकोला । सिल्लोड, ता. सिल्लोड, जि. ह बक 
: Bl ae BIS, औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
तितर स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रसारक | जयहिद पब्लिक स्कूल, जळकोट रोड, 
q9| किनवट |. wate जि. लातूर उद्गीर, जि. लातूर 
मंडळ, उद्‌गीर, जि. लातूर गीर, जि. लातूर 
area जनविकास शिक्षण संस्था, | श्री. गणपती इंग्लिडा हायस्कूल, भोकरदन, 
१८ | औरंगाबाद दा तता यां 
, जि. जालना जि. जालना 
क शोत शाकुंतल विहार इंग्लिडा स्कूल, ममदापूर 
१९ | किनवट | At , लातूर आक ने न ड्‌ लातूर ee 
पाटी, भडी रोड, लातूर 
गोदावरी मनार चरीटेबल ट्रस्ट न 
०० क कार प्या विकी जि गोदावरी FAR पब्लिक स्कूल, शंकरनगर, 
नावड क oa * *' ता. बिलोली, जि. नांदेड 
नांदेड 
कळमनुरी विश्वभारती जनसेवा प्रतिष्ठाण ता. | व्हिजन पब्लिक स्कूल, ता. सोनपेठ, जि. 
२१ | कळमनुरी oe = 
सोनपेठ, जि.परभणी भणी 
कळमनुरी देवर्षी ग्रामीण व हाहरी विकास | केब्रिज स्कूल ऑफ स्कॉलर, कळमनुरी, 
22. | कळमनुरी हिंगोली हिंगोली 
प्रतिष्ठाण, हिंगोली जि. हिंगोली 
कळमनुरी प्रियदर्शनी सेवा संस्था, कळमनूरी, | गाडन हिल्स इंग्लिश स्कूल, कळमनुरी, 
२३ | कळमनुरी हिंगोली हिंगोली 
जि. जि. हिंगोली 
श्रीराम प्रतिष्ठाण, Ua, जि.  एल.के.आर.आर. प्रिन्स इंग्लिश स्कूल 
२४ | कळमनुरी व ; ह * गत a eee 
भणी खळगाव रोड, सेलू जि. परभणी 
a संजिवनी सेवाभावी शिक्षण | वेलींग्टन इंटरनॅशनल स्कूल, वाडी, 
२५ | किनवट quae es र व च 
प्रसारक मंडळ, नांदेड ता.जि.नांदेड 
२६ | औरंगाबाद | राधेय चॅरीटेबल ट्रस्ट, लातूर डी.बी. इंग्लिश स्कूल, महाळूंगा, लातूर 
eae जयहिद शिक्षण प्रसारक मंडळ, | स्वामी विवेकांनद इंटिग्रेशन स्कूल, 
२७ | औरंगाबाद oe आय.डी.सी., लातूर 
लातूर एम.आय.डी.सी., लातूर 
बळीराजा एकात्मिक ग्रामीण सरस्वती इंटरनॅशनल पब्लिक स्कूल 
कळमनुरी | विकास बहुउद्देशिय संस्था सरस्वती इंटरनॅशनल पब्लिक , 
Qc | कळमनुरी | विकास बहुउद्देशिय >| कुर्तडी, ता. जि. हिंगोली 
हिंगोली eas 
ता ro हायटेक प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च 
२९ | कळमनुरी sees) ee) * ". | माध्यमिक विद्यालय एरंडेश्वर, ता. पुर्णा 
वसमत, जि. हिंगोली ee ‘ Bag Se 
जि. परभणी 
विवर पाटील कमलाबाई गणेशपूरकर | राजश्री पब्लिक स्कूल, आंबेडकर चौक, 
30] किनवट व te लातूर रोड, जि. नांदेड 
शिक्षण संस्था, नांदेड लातूर रोड, जि. नांदेड 
ततका सहयोग सेवाभावी संस्था, | इंदिरा इंटरनॅशनल पब्लिक स्कूल, 
३१ | किनवट ल a 
विष्णुपूरी रोड, नांदेड विष्णुपूरी, जि. नांदेड 
मातोश्री  कमलाताई ठमके = 
किनवट | बहुउद्देशिय संस्था, गोकुंदा मातोश्री कमलाताई ठमके इंग्लिश स्कूल, 
३२ | किनवट | बहुउद्देशिय : , ता. atten, ar. किनवठ faite 
foe ae ,ता. , जि. नांदेड 
, जि. नांदेड 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०२०/प्र.क्र.७०/का.१२ 


महात्मा फुले ग्रामीण विकास 


महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल, जळकोट 


किनवट | सेवाभावी संस्था, सोनावळा, ता. 
a जळकोट, जि. लातूर रोड, ता. जळकोट, जि. लातूर 
, जि. लातूर 
— श्री. दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ, | ग्रीन फिल्ड नेशनल स्कूल अड ज्युनिअर 
३४ | किनवट ee Me Wee pte ike ती 
नांदेड , रामेश्वर, ता. , जि. नांदेड 
a श्री. दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ, | न्यु प्रायमरी इंग्लिश स्कूल, नायगाव, ता. 
34] किनवट miss ae क 
होटाळा, नांदेड , जि. नांदेड 
कै. प्रभाकरराव माधवराव जाधव anaes epo tee एक्सलन्स, rere 
3g) किनवट | सेवाभावी संस्था, श्रीनगर, द त ete : Site 
oe पेट्रोलियम मार्ग, काकडी रोड, जि. नांदेड 
जि. 
कै. व्यंकटराव पाटीळ ग्रामीण शंकरराव चव्हाण इंटरनॅशनल स्कूल अन्ड 
30) किनवट । विकास व शिक्षण प्रतिष्ठाण, ज्युनिअर कॉलेज, दत्तनगर, नांदेड 
डोंगरगाव नांदेड ७९ 9 9 
,ता. लोहा, जि. नांदेड “ 
श्री. रामराव नाईक बहुउद्देशिय | के. मानसिंग नाईक इंग्रजी प्राथमिक व 
३८ | कळमनुरी | सेवाभावी संस्था, मुन्शीराम तांडा, | माध्यमिक विद्यालय, सायखेडा, ता. 
ता. सोनपेठ, जि. परभणी सोनपेठ, जि. परभणी 
क || शिक्षण प्रसारक मंडळ, | शांतीनिकेतन पब्लिक स्कूल, सिडको, जि. 
३९ किनवट ae ne 
नांदेड नांदेड 
भता ees VAST. रायल इंटरनॅशनल स्कूल, 
vo | औरंगाबाद | एम.डी.ए. , लातूर टे ‘: चाकुर 2 लातूर ड़ 
कोळपा, ता. , जि. लातूर 
२. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत 


यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या, तथापि योजनेअंतर्गत शाळा निवडीचे प्रचलित निकष पूर्ण न 
करणे, भौतिक सोयी सुविधांचा अभाव, कमी गुणांकन असलेल्या ०४ शाळांची योजनेअंतर्गत 


मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळा खालील प्रमाणे आहे. 


प्रकल्प 
= कार्यालयाचे संस्थेचे नाव नामांकित निवासी शाळेचे नाव व पत्ता 
: नाव 
हाह कै. प्रभाकर माधवराव जाधव । विवेकानंद ज्ञानपीठ, हिवरा आश्रम, ता. 
ष्र धारणी जत क वीची नांदेडे | deere, जि gear 
भावी संस्था, श्रीनगर, नांदेड , जि. बुलढाणा 
ae चिखली अर्बन बहुउद्देशिय संस्था, | चिखली अर्बन विद्यानिकेतन, चिखली, जि. 
२ | अकोला चिखली, जि. बुलढाणा चुलढाणा 
, जि. बुलढाणा बुलढाणा 
या गोदावरी इंटरनडानळ स्कूल ऑफ 
= तुकाई प्रतिष्ठाण, नांदेड ता. for. ज्युनिअर कॉलेज, मरळक छै 
३ | किन वीक ज् , मरळक फाटा, पुर्णा 
रोड, नवी वाडी, जि. नांदेड 
क्य प्रियदर्शनी मागासवर्गीय विकास | एकलव्य इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, 
४ | किन ere अर्धापुर, जि. नांदेड 
महिला विकास मंडळ, नांदेड , जि. नांदेड 
३. उपरोक्त परिच्छेद २ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे अपर आयुक्‍त, आदिवासी 


विकास, अमरावती यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत मान्यता रद्द होत असलेल्या ०४ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०२०/प्र.क्र.9०/का.१२ 


नामांकित शाळांतील विद्यार्थ्यांचे अनुक्रमे (१) एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा (२) शासकीय 


इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा (३) जून्या दर्जेदार नामांकित निवासी शाळांमध्ये समायोजन 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती यांनी ७ दिवसात 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


४. नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत प्रचलित सर्व शासन निर्णय तसेच शासन नियमांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच सदर तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या झाळांची मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 


५. सदर योजनेची अंमलबजावणी संबंधित प्रकल्प अधिकारी करतील. तसेच अपर 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती हे या योजनेचे “पर्यवेक्षकीय अधिकारी” म्हणून व 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक हे “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. 


६. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 
“मागणी क्र. टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण- 
पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना- जनजाती क्षेत्र उपयोजना- 
०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 
(०२) (२९) अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित झाळांमध्ये 
शिक्षण देणे. 
(२२२५ सी-९९९) ३१ “सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०३१७५२०८३०२४ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VUESING 
FATTESING VASAVE 


(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 

४) मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 

) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


/ASAVE 


htra, 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०२०/प्र.क्र.७०/का.१२ 


८) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर, 
९) आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक, 

qo) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / ठाणे / नागपूर / अमरावती, 
११) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१३) सर्व संबंधित संस्था/शाळा (संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत), 

१४ निवड नस्ती (कार्या-१२). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


